दि.०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ या 
कालावधीसाठी कार्यकारी संचालक, 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव या कार्यालयाच्या अधिनस्त 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदतवाढ - २०२०/२२४/प्र. क्र.८०/निवसं - 2 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :- ०८/१०/२०२० 
१ जलसंपदा विभाग, शा. नि. क्र.मुदतवाढ - २०२०/१११/प्र.क्र.१४/निवसं-२, 
दि.२८/०२/२०२० 
२)वित्त विभाग, शा नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र. क्र.८/१६/आ. पु. क. दि.३१/०८/२०२० 
३)कार्यकारी अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.तापाविम/मुअ/आस्था-३/३८२४/सन-२०२० यांचे दिनांक १९/०८/२०२० 

शासन निर्णय:- 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या 
(१कार्यकारी संचाळक-१ पद (२)मुख्य अभियंता-१ पद (३) मुख्य Sea व वित्त अधिकारी-१ पद (४) 
कार्यकारी अभियंता -१ पद (५लेखा अधिकारी-१ पद (६)सहायक लेखाअधिकारी-२ पदे ही नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद केलेली ७ पदे दि. ०१.०९.२०२० ते 
२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खाळील अटींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही मंजूर सुधारित आकृतीबंधानूसार पदांच्या मर्यादेत 
असावीत. 
२. या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांचा खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) योजनेतर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भंडवली अंशदान (०४) (०४) 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय-१९८) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/२२४/प्र. क्र.८०/निवसं- २ 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र. क्र.८/१६/आ. पु. क. 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तसेच 
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचा संकेतांक २०२०१००८१७५३०५९०२७ असा आहे. शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND 


KAILAS TARACHAND satunke 


DN: CN = KAILAS TARACHAND SALUNKE, C = 


SALUNKE प 
सहपत्र :- परिशिष्ट -अ (कैलास साळुंके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१.महालेखापाल,१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२.महाळेखापाल, १/२ (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

३.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

४.मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

५.आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६.वित्त विभाग,(व्यय - १२) मंत्रालय, मुंबई - 32 

७.कक्ष अधिकारी, आ (प्रशि) कार्यासन/ कक्ष अधिकारी, निवसं-१ जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

८.निवसं - २ कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/२२४/प्र. क्र.८०/निवसं- २ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदतवाढ - २०२०/२२४/प्र. क्र.८०/निवसं - 2 
दिनांक- ०८ ऑक्टोबर, २०२० चे सहपत्र 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचेकडील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र पदांचे नाव पदांची संख्या 
१ २ ३ 
षि कार्यकारी संचालक फेका 
(अभियांत्रिकी सेवेच्या संवर्गातील सचिवांच्या दर्जाचे) 
मुख्य अभियंता (१ 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी(संचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा शा 
सेवा यापेक्षा कमी दर्जाचा नसळेला) 
४ कार्यकारी अभियंता fa 
षु लेखा अधिकारी a 
द सहायक लेखाअधिकारी २ 
एकूण ७ 
KAILAS TARACHAND 2 ct fats’ manic salt on 
SALUNKE य य 
(कैलास साळुंके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


